मोटार वाहन विभागांतर्गत अधिसूचित सेवांचे 
Business Process Re-engineering 
करण्याकरीता विभागातील तज्ञ व्यक्तींचा 
अभ्यासगट नेमण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी ०२१५/प्र.क्र.३१/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ सप्टेंबर, २०२४ 


शासन परिपत्रक- 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसंदर्भात मा. 
मुख्य आयुक्‍त, राज्य सेवा हक्क आयोग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अधिसूचित 
सेवांबाबत Business Process Re-engineering याबाबत तज्ञ व्यक्‍तींचा गट नेमण्याचे 
निर्देश दिलेले आहेत. सदर निर्देशास अनुसरुन खालीलप्रमाणे अभ्यासगटाची नेमणूक 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे पदनाम पद 
१ | सह परिवहन आयुक्त (संगणक), परिवहन आयुक्‍त कार्यालय अध्यक्ष 
2 प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, सदस्य 
पिंपरी-चिंचवड 


3 | सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन सदस्य 
कार्यालय, कोल्हापूर 


४ | सहायक परिवहन आयुक्त, परिवहन आयुक्‍त कार्यालय सदस्य सचिव 


२. सदर अभ्यासगटाची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे असेल. 
१) अधिसूचित सेवा नागरिकांना अधिक सुलभतेने पुरविण्याच्या दृष्टीने प्रक्रीया 
सुलभव सुरळीत करण्यासाठी Business Process Re-engineering करणे. 
2) Common Application form तयार करणे. 
३) अधिसूचित सेवांबाबत अभिलेख जतन करण्याबाबत कालावधी निश्चित करणे 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी ०२१५/प्र.क्र.३१/परि-४ 


३. सदर अभ्यासगटास आवर्यकतेनुसार बैठका घेता येतील. सदर अभ्यासगटाने 
आपला अहवाल तीन महिन्यात शासनास सादर करावा. 


Ce सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७९/५/१//.॥808॥/85॥[॥8.90४. 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०९०३१३०८२६४८२९ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार रर व नावाने, 


Digitally signed by SUNIL BABURAO APATI 


E 
IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 
DEPARTMENT, 
2.5. 


4.20=1 9ff433c24f38ac95f09eaa0a 1 4f560224a1a78a80f8b9407 
75fc013021ca5ca, postalCode=400032, st=Maharash 


APATE Ss 
(सु. बा. आपटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) अपर मुख्य सचिव (परिवहन), मंत्रालय, मुंबई. 
३) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४) मुख्य आयुक्‍त, राज्य सेवा हक्‍क आयोग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) राज्य सेवा हक्‍क आयुक्‍त, नागपूर. 
६) संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) संचालय, महाआयटी, मुंबई. 
८) निवडनस्ती/परिवहन-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


